जिल्हा व सत्र न्यायालय, 


सांगली यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०२२४/प्र.क्र.५९/कार्यासन ११ 
पाचवा मजला, FIT इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- ०७मार्च, २०२४. 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१,वित्तीय सुधारणा,दि.१०.०९.२००१. 
२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०२२३/प्र.क्र.३६/कार्यासन ११, दि.२०.०९.२०२३. 
3 शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४. 
४ जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांचे पत्र जा.क्र. ११००/२०२४,दि.०८.०२.२०२४. 


प्रस्तावना : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांच्या आस्थापनेवरील २४२ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ 
येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
मा.उच्च न्यायालयाच्या अधिसूचनेन्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांच्या आस्थापनेवर 
नव्याने न्यायालये निर्माण झाल्याने वर्ग- ३ व वर्ग- ४ पदांमध्ये वाढ झालेली आहे. तसेच काही 
न्यायालये कमी झाल्याने वर्ग- ३ व वर्ग- ४ ची पदे कमी झालेली आहेत. त्यानुसार जिल्हा व सत्र 
न्यायालय, सांगली यांनी संदर्भाकित अ.क्र.४ च्या पत्रान्वये एकूण २५२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याची प्रस्ताव सादर केला आहे. 

संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांच्या 
आस्थापनेवरील २५२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांनी दि. ०८.०२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये एकूण २५२ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील 
TEA नमूद केलेली २५२ अस्थायी पदे दि. ०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ या कालावधीत पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
शि अ अधीक्षक ०२ 
२ | लघुलेखक ग्रेड -१ शिळळक ठा 
३ | लघुलेखक ग्रेड-२ ०८ 
४ | लघुलेखक ग्रेड-३ २४ 
५ | सहायक अधीक्षक ०३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२४/प्र.क्र.५९/कार्यासन ११ 


६ | वरिष्ठ लिपीक २५ 
७ | कनिष्ठ लिपीक ९७ 
८ | मुख्य बेलिफ ०२ 
९ | बेलिफ २२ 
।_१०_ | वाहनचालक a ee 
| 99 | पुस्तक बांधणीकार Pd 
१२ | शिपाई ६१ 
१३ | MOIST ०५ 
एकूण पदे २५२ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५-दिवाणी व सत्र न्यायालये, 
(०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (02)(09) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,(२०१४ ०१७२ ) (दत्तमतो( 
अनिवार्य)०१- वेतन या लेखाशीर्षाखालील सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


3. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आपुक,दि.२१.०१.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेतांक २०२४०३०७१५२५०६४४१२ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


HEMANGI AJIT 
SHETYE 


Digitally signed by HEMANGI AJIT SHETYE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a80fef4908844f3f0e391754221ba7b421d28c8665334415 
0a5e31030c791f4b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7328C41D6A5210C49CCE931861626D508AE4537D 
7BB43F92AC6D5796595AADB8, cn=HEMANGI AJIT SHETYE 

Date: 2024.03.07 15:34:46 +05'30' 


(हेमांगी sez) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, सांगली, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली, 

विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 


वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 


निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


KKKKKKKKKKKEKKKEKKKKKEKKKKKKKEKKK KKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


